शासन सेवेत पुन:स्थापना व पदस्थापना 
श्री.देविदास जं. परतेती, 
उप अधिक्षक भूमि अभिलेख. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- पुनस्था-०२२४/प्र.क्र.७४/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : २७ जून, २०२४ 


वाचा:- 
१.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य), पुणे यांचे आदेश, क्र. क्र.आस्था/ 
एस.आर.६८४४/आ-२/२०२२,दि.०२.०१.२०२३ 
२.महसूल व वन विभाग, शासन आदेशा, क्र. विभाचौ २०२३/प्र.क्र.२६६/ई-६,दि.१८.०९.२०२३ 
३.महसूल व वन विभाग, शासन आदेश, एसीबी-२०२३/प्र.क्र.१४४/ई-६,दि.०९.०२.२०२४ 
४.महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.निप्रआ-२०१५/प्र.क्र.१०५/ई-४,दि.०८.०५.२०१५ 
५.सामान्य प्रशासन विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.निप्रआ-१११२/प्र.क्र.८२/११-अ,दि.२०.०४.२०१३ 


शासन आदेशा:- 


श्री.देविदास जंगलुजी परतेती, तत्का.उप अधिक्षक भूमि अभिलेख,अचलपूर, जि.अमरावती 
(निलंबित) यांना Sea सापळा प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या 
अनुषंगाने वाचा क्र.१ येथील आदेशान्वये दि.०२.०१.२०२३ रोजी शासन सेवेतून निलंबित केले आहे. तसेच 
वाचा क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.परतेती यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरु करण्यात आली 
असून वाचा क्र.३ येथील आदेशान्वये लाचलुचपत प्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध मा.न्यायालयात अभियोग दाखल 
करण्यास शासन मंजूरी देण्यात आली आहे. 
2. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि.३१.०१.२०१५ मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने महसूल व 
वन विभाग, शासन निर्णय, दि.०८.०५.२०१५ (वाचा क्र.४ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या निलंबन आढावा 
समितीने श्री.परतेती यांना शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार श्री.परतेती 
यांच्याविरुद्धच्या विभागीय चौकशी व न्यायालयीन प्रकरणातील निर्णयाच्या अधीन राहून त्यांना शासन सेवेत 
पुन:ःस्थापित करण्यात येत आहे. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक, दि.२०.०४.२०१३ (वाचा H.4) मधील तरतुदीन्वये 
श्री.देविदास जं. परतेती, उप अधिक्षक भूमि अभिलेख यांची पुन:स्थापनेनंतर पुढील तक्त्यातील रकाना क्र.३ 
येथे नमूद पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम पदस्थापनेचे पद/ठिकाण शेरा 
La | २ ३ 1 ४ | 
| श्री.देविदास जंगलुजी परतेती, उप | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख,वने, | रिक्‍त पदी 
अधिक्षक भूमि अभिलेख. नागपूर 


४.  श्री.परतेती यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे तसेच त्यांना रुजू होण्यासाठी जमाबंदी 
आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी व त्यांचा 
पदस्थापनेच्या पदावरील रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेशा क्रमांकः पुनस्था-०२२४/प्र.क्र.9४/ई-६ 


प्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०६२७१३०२३६२८१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY फर य ieee AUER 
SHANKARRAO यला याल 
INGLE पण गि णाळ 
(संजय इंगळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
१. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे. 
२. श्री.देविदास जंगलुजी परतेती, तत्का.उप अधिक्षक भूमि अभिलेख,अचलपूर, जि.अमरावती. 
(जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांच्यामार्फत) 
प्रत:- 
१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२) अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), तथा अध्यक्ष, निलंबन आढावा समिती, महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) अतिरिक्‍त महासंचालक, लाचळूचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई तथा सदस्य 
निलंबन आढावा समिती 

४) सह/उप सचिव (गृह विभाग) तथा सदस्य, निलंबन आढावा समिती 

५) सह/उप सचिव (महसूल विभाग-ई४अ) तथा सदस्य, निलंबन आढावा समिती 

६) उप संचालक भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश, नागपूर. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

९) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


